RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक २४ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २८२४ / २०२०.- श्री. व्ही. आर . डोईफोडे, दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , महाड, यांची दिनांक ११ मार्च २०२० ते दिनांक 
१२ मार्च २०२० अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. व्ही. आर . डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 

श्री. व्ही. आर . डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. ओ . 
सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर . माणगांव यांजकडे राहील. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २८७७ / २०२०.- श्रीमती व्ही. एम . मोहिते, जिल्हा 
न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १ जून २०२० ते ३ जून 
२०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ३१ मे २०२० 
रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३० मे २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळनंतरपासून ते दिनांक ४ जून २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कोविडचे सुरक्षा नियमांस अधीन 
राहून अत्यावश्यक कार्य असल्याने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती व्ही. एम . मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या, तर जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती व्ही. एम . मोहिते, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर. जी. 
मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 


- 


रायगड - अलिबाग, 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


दिनांक २६ मे २०२० . 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक २ जून २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२०/ श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. २३२७ / २०२०.- श्रीमती एन . एस . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क , स्तर , पनवेल यांची दिनांक १३ मे २०२० ते 
दिनांक १६ मे २०२० अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १७ मे २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १३ मे २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळनंतरपासून ते दिनांक १८ मे २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एन. एस. सराफ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एन. एस . सराफ , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एन . एस . सराफ , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


- 


- 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक १२ मे २०२० . 


विभा . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ.क्र . 


मुख्यालय सोडणेचा 


रजा. 


क्रमांक आस्था ब -२ / १८१८ / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे 
न्यायिक अधिका- यांचे शिल्लक अर्जित रजा / 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / परिवर्तित 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित मागीतलेचा कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

दिनांक ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . जी . जी. इटकळकर , १७४ दिनांक ९ एप्रिल 

दिनांक ८ एप्रिल २०२० श्री . सं. ना . सरडे, सह 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस २०२० ते दिनांक १८ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिवाणी न्यायाधीश, 
रत्नागिरी. अर्जित एप्रिल २०२० पर्यंत दहा ते दिनांक १ ९ एप्रिल २०२० 

व . स्तर , व अति . 
दिवस अर्जित रजा. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत. 

रत्नागिरी. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिका - याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरूंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

ओ . ओ . शहापुरे, 
रत्नागिरी, 

प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक ८ एप्रिल २०२० . 

रत्नागिरी. 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 

उपविभागीय अधिकारी, ठाणे उपविभाग, ठाणे यांचे कार्यालय 
जिल्हाधिकारी ठाणे कार्यालय इमारत , २ रा मजला, कक्ष क्र . २१७ , कोर्ट नाका , ठाणे 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक टिडी / टे -५ / बुलेट ट्रेन / कलम -१९ ( २ )/नोटिफिकेशन/२०२०.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा “ निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, अधिसूचना क्र . उजि / भूसं ( समन्वय )/मु.अ.हा.रे./प्रारूप अधिसूचना / कावि-८६५ / २०१ ९, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये जिल्हाधिकारी यांची कामे करण्यासाठी समुचित सरकारने पदनिर्दिष्ट 
केलेला कोणताही विशेष अधिकारी हा जिल्हाधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावणेस सक्षम असून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ङ ) अन्वये, 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका -यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, ठाणे, उपविभाग 
ठाणे यांस पदनिर्देशीत केले आहे. 

त्याअर्थी, अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनीबाबत कलम १५ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त हरकतीवर विचार केल्यानंतर, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन यांची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि त्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी याद्वारे 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिदिष्ट केला आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


मौजे बेतवडे, ता . ठाणे, जि . ठाणे 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे. आर ) 


७४/८ 


०.०४.१३ 


M 


२ 


७४/६ 


०.००.३२ 


३ 


९ २ / १ 


०.०३.४० 


४ 


६१/२ 


०.१८.१ ९ 


६१/१ 


०.००.६५ 


६ 


७३/१ 


०.००.६५ 


७ 


७३/२ 


०.००.४६ 


८ 


६३/१ 


०.१३.४१ 


६३/२ 


००.७ ९ 


१० 


७२ / ९ 


०.०६.३८ 


११ 


६५/२ 


०.०३.४० 


एकूण 


०.५६.७३ 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


मौजे आगासन, ता . ठाणे, जि. ठाणे 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


सर्व्हे नंबर 

( २ ) 


क्षेत्र ( हे. आर ) 

( ३ ) 


१ 


१५ / १ अ 


०.००.०४ 


२ 


१५ / २ ब 


०.०३.१३ 


३ 


१ ९ ६ / १ 


०.०१.४ ९ 


४ 


१ ९ ६ / २ 


०.० ९ .७० 


१७० / अ 


०.२७.६० 


१७० / ब 


39v 


१७ / ४ अ 


०.१०.९ २ 


१७ / ४ ब 


०.०५.७५ 


९ 


१७/५ 


०.००.१७ 


१० 


१७/६ 


०.००.०१ 


११ 


१७/७ 


०.०४.८० 


१२ 


१७/८ 


०.०१.६८ 


१७ / ९अ 


०.०४.५२ 


१४ 


१ ९ ४ 


०.००.२२ 


१ ९ १ 


०.००.६२ 


१६ 


१८/२/१ 


०.०३.७८ 


१८/२/२ 


१८ 


१८/२/३ 


१ ९ 


१७४ 


०.२०.१८ 


२० 


२० 


०.०४.४५ 


२१ 


२२ / ३ अ 


०.२०.११ 


२२ 


२३/३ 


०.००.१८ 


२३ 


२३/५ 


०.०२.१७ 


२४ 


२४/३ 


०.०४.८० 


२५ 


२४ / ५ / अ 


०.१७.२६ 


२६ 


२४ / ५ / ब 


०.०६.२० 


२७ 


२४ / ५ / क 


२८ 


२४/७ 


०.००.११ 


२ ९ 


२६ 


०.१७.३५ 


३० 


१ ९ / १ 


०.००.२६ 


एकूण 


१.६७.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र. ४ , 

शके १ ९ ४२ 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे बुलेट ट्रेन प्रकल्प 
नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा एकूण ५०८.१० कि . मी. चा प्रकल्प असून 
त्यापैकी १५५.६४२ कि . मी . लांब इतका रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र राज्यामधून जातो. महाराष्ट्र राज्यातील या 
अंतरामध्ये चार स्थानके ( बांद्रा - कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार व बोईसर ) नियोजित केले आहेत. 
केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली मध्ये ४.३० कि.मी. व गुजरातमध्ये ३४८.०४ कि . मी. 


इतका आहे. 


समाजाला होणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार पायाभूत 
सुविधा सोयी सुविधा याबाबत 
व इतर लाभा संबंधात ) 


नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वे प्रकल्प बांधकाम करणे, त्याचा 
वापर करणे व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. 
स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या 
संधी मिळतील . 
तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि सामाजिक 
दृष्टीने सर्वकष विकास, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
ता . ठाणे, जि . ठाणे 


अनुक्रमांक 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


आगासन 


१७ / ९अ 


४ 


२ 


बेतवडे 


७४/६ 


१ 


३ 


बेतवडे 


६३/१ 


१ 


बेतवडे 


७२ / ९ 


१ 


एकूण 


७ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
मौजे बेतवडे व आगासन ता . जि . ठाणे येथील एकूण क्षेत्र २.२५.३६ हे. आर . नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या 
प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे. कोणीही खातेदार विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत 
नाही. तथापि भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीला 
अधीन राहून नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि . , यांनी खालीलप्रमाणे रकमा व सोयीसुविधा अनुसूचि - एक व अनुसूचि -तीन मध्ये नमूद 

केलेल्या 
बाधीत व्यक्तींसाठी जाहीर केलेले आहे. 
अनुक्रमांक 

नुकसानभरपाईचा तपशील 
१. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८ ९९ च्या तरतुदीनुसार जमिनीच्या विक्रीसाठी ठरविण्यात आलेले बाजारमूल्य 


- 


१ 


किंवा 


मागील तीन वर्षांतील त्या गावातील किंवा नजीकच्या गावातील झालेले खरेदीखतांपैकी उच्चतम ५० टक्के खरेदीखतातील 

सरासरी नुसार येणा - या रक्कमेपैकी उच्चत्तम रक्कम. 
२. कायद्याच्या तरतुदीनुसार ठरविणेत आलेल्या गुणांकानुसार त्या पटीने रक्कम . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२०/ श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 

३. बांधकामाची किंमत व त्यावर १०० टक्के सोल्कॅशियम 


४. अधिसूचना प्रसिद्ध झालेपासून १२ टक्के व्याज. 
५. अंशतः संपादित जमिनीचे बाबतीत शिल्लक राहिलेल्या क्षेत्रासाठी खालीलप्रमाणे वाढीव सहाय्य अनुज्ञेय राहील. 


अनुक्रमांक 


शिल्लक क्षेत्र 


वाढीव सहाय्य 


१ 


५० टक्के 


निरंक 


२ 


५१ टक्के ते ७५ टक्के पर्यंत 


नुकसानभरपाईच्या दराच्या १५ टक्के रक्कम 
नुकसानभरपाईच्या दराच्या २५ टक्के रक्कम 


७५ टक्के वरील 


२ 


निर्वाह भत्ता 


१. पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीसाठी रुपये ०५ लाख . 
२. रुपये ३६०० प्रती महाप्रमाणे एक वर्षाचे भाडे एकूण रुपये ४३,२०० / 
३. वाहतुकीचा खर्च रुपये ५०,००० / 
४. निर्वाहाची रक्कम रुपये ५०,००० / 


५. नवीन जमीन अथवा घर खरेदी केलेली असल्यास त्यासाठी खर्च करणेत आलेल्या मुद्रांक शुल्क व नोंदणी खर्चाचे 

कागदोपत्री पुरावे तीन वर्षांचे आत सादर केल्यास सदर रक्कमेचा परतावा . 
टीप : -उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उप विभागीय अधिकारी, ठाणे, उप विभाग ठाणे व नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि . , मुंबई 
या कार्यालयात निरिक्षण करता येऊ शकेल. 


- 


दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० , 
ठिकाण ठाणे. 


अविनाश शिंदे, 
उप विभागीय अधिकारी, 
ठाणे उप विभाग, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 


OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER , THANE SUB DIVISION , THANE 

Collectorate Thane Building , 2nd Floor , Room No. 217 , 

Court Naka , Thane ( W. ) , dated 12th August 2020 


NOTIFICATION 


No. TD / T - 5 /LAQ /Bullet Train /Sec. 19 ( 2 )/Notification/2020.- Whereas, the Collector Thane 
being an appropriate Government , vide Notification No. Td /LAQ /Bullet Train / 15 to 21/2019 , dated 
the 28th August 2019 ( hereinafter referred to as “ the said notification ” ) issued a Preliminary 
Notification in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 ( 30 of 2013 ) ( herein after the said act ” ) and thereby notified that the land more particularly 
described in Schedule - I appended hereto is required or likely to be required for a public purpose 
more particularly specified in Scheduled - II ; 

And whereas , under clause ( g ) of section 3 of the said Act, any special officer designated by 
the Appropriate Government to perform the functions of the Collector ; 

And whereas , under clause ( e ) of section 3 of the said Act , the Collector being the appropriate 
Government is pleased to designate Sub Divisional Officer, Thane Sub Division , Thane to perform 
the functions of the Collector under the said Act . 


Considering the objections received under section 15 ( 1 ) of the said Act , the lands described 
in Scheduled I , are needed to be acquired for the said public purpose ; and therefore, it is hereby 
declared under the provision of sub - section ( 2 ) of section 19 of the said Act , that the said lands are 
needed for the said public purpose ; 

It is hereby also declared that an area more particularly described in Schedule - III are 
identified as the “ resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the 
affected families and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is described in 
Schedule - IV . 


Schedule - 1 


Description of Land 
Name of the Village Betawade , Taluka Thane , District Thane 


Sr. No. 


Survey or Gat No. 


Approximate Area ( H.R. ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


74/8 


0.04.13 


2 


74/6 


0.00.32 


3 


92/1 


0.03.40 


4 


61/2 


0.18.19 


5 


61/1 


0.00.65 


6 


73/1 


0.00.46 


7 


73/2 


0.13.41 


8 


63/1 


0.05.60 


9 


63/2 


0.00.79 


10 


65/2 


0.03.40 


11 


72/9 


0.06.38 


Total 


0.56.73 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२०/ श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 

Name of the Village Agasan , Taluka Thane , District Thane 


Sr. No. 


Survey or Gat No. 


Approximate Area ( H.R. ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


0.00.04 
0.03.13 
0.01.49 
0.09.70 


OVOOTACON 


0.27.60 


15/ 1A 
15 /2B 
196/1 
196/2 
170 / A 
170 / B 
17 /4A 
17 /4B 
17/5 
17/6 
17/7 
17/8 
17 / 9A 


9 
10 
11 


0.10.92 
0.05.75 
0.00.17 
0.00.01 
0.04.80 
0.01.68 
0.04.52 
0.00.22 
0.00.62 


12 
13 


14 
15 
16 
17 


0.03.78 


18 
19 
20 
21 


22 


194 
191 
18/2/1 
18/2/2 
18/2/3 
174 

20 
22 /3A 
23/3 
23/5 
24/3 
24 /5A 
24 / 5 / B 
24 / 5 / C 
24/7 

26 
19/1 


0.20.18 
0.04.45 
0.20.11 
0.00.18 
0.02.17 
0.04.80 
0.17.26 


23 
24 
25 
26 


0.06.20 


27 
28 


29 
30 


0.00.11 
0.17.35 
0.00.26 


Total 


1.67.50 


.. 


Schedule - II 

Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project 

National High Speed Rail Corporation Ltd s Mumbai 

Ahmadabad Bullet Train Project . 
Description of Project Work 

Construction of fast railway track from Mumbai to 

Ahmadabad . 
Benefits to the Society 

Due to construction of Mumbai - Ahmadabad Bullet 
( regarding economic , 

train project the safe and fast travelling shall be 
employment , infrastructure, 

possible . Opportunities of various jobs as per the skill 
amenities and other benefits ) 

and experiences shall be made available to the needy 
unemployed . Geographical and social development in 
all aspect of life shall be improvd . 


.. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र. ४ , 

शके १ ९ ४२ 
Schedule - 111 
Description of Re - settlement Area 

Tal . Thane , Dist Thane 
Sr. No. Name of Village 

Survey or Gat No. Number of Structures 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 


4 


1 


2 
3 
4 


Agasan 
Betawade 
Betawade 
Betawade 


17 / 9A 
74/6 
63/1 
72/9 


1 


1 


Total 


7 


Schedule - IV 
( summary of the rehabilitation and resettlement scheme ) 
The land of Village Betawade and Agasan Total Area 2-25-36 Hr . is being acquired for the 
purpose of Construction of Fast Track Railway Line . There is no displacement of Khatedars hence 
the question of rehabilitation does not arise . However, as per the provisions of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
the NHRCL has offered following amount and benefits to the affacted person mention in schedule 
I and Schedule III . 
Sr. No. Details of Compensation 
1 . 1. Market Value as per the provision of Indian Stamp Act , 1899 for the registration of 

sale deed . 
OR 
Average sale price of last 3 Years situated in the village or nearest vicinity from the 
highest 50 % sale deeds whichever is higher 
2. Multiplication factor as per the provision of the Act 
3. 12 % interest from the date of notification 
4. Resettlement and Rehabilitation cost Rs . 5 Lakh 
5. In case parpial acquision , the balance area holder shall be entitled for the following 

extra assistance 
Sr. No. Balance area 

Estra amount of assistance 
1 Up to 50 % 

Nil 
2 51 to 75 % 

15 % of rate of compensation 
3 Above 75 % 

25 of rate of compensation 


2 . 1. Cost of the structure with 100 % solatium 

Subsistence allowance 
1. Rent Rs . 3600 per month for a period of 1 Year i.e. Rs . 43,200 
2. Transportation cost Rs . 50,000 
3. Subsistence cost Rs . 50,000 
4. Reimbursement of amount of stamp duty and fees payable for registration of house 
purchase by the PAP if claimed within 3 years from the date of last payment with 

documentary evidence. 
N.B. - A plan of the said land can be inspected at the Office of Sub Divisional Officer, Thane , 
Division Thane . 


Place Thane , Dist . Thane , 
date 12th August 2020 . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


AVINASH SHINDE , 
Sub Divisional Officer, 
Thane Sub Division , Thane . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२०/ श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जुलै, २०२० 

दुरुस्तीपत्रक 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१२१७ / २८२३ / प्र.क्र .६५ / २० / नवि -१२.- शासन नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) कलम ३१ चे उप - कलम ( १ ) मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना 
क्र . टिपीएस -१२१४ / १४२३ / प्र.क्र .१९ / १७ / एसएम / नवि -१२, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ अन्वये उल्हासनगर शहराची प्रारुप सुधारीत विकास योजना 
त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या बदलांसह मंजूर केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अंतिम विकास योजना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी, यापुर्वीच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये यू.नं. ११ आणि १२ पै, शिट नं . ३१ व ४० , कॅम्प -४ , उल्हासनगर- ही जमीन आ.क्र .३ ९ 
अन्वये बगीचा करीता आरक्षित होती ज्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ची सुचना देण्यात आली होती. याचिका क्र . ६४८५/२०१० 
मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक १६ एप्रिल २०१२ रोजी निर्णय देताना उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील तरतूदीनुसार उक्त आ.क्र . 
३ ९ - बगीचा हे आरक्षण व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील तरतूदीनुसार उक्त आरक्षण क्र . 
३ ९- बगीचा हे आरक्षण व्यपगत झाल्याचे आदेश क्र . टिपीएस -१२१३ / ३५१ / प्र.क्र .१५६ / १३ / नवि-१२, दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी शासन नगर 
विकास विभागाने निर्गमित केले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, असे निदर्शनास आले आहे की, शासनाने दिनांक २१ एप्रिल २०१७ रोजी मंजूर केलेल्या उक्त अंतिम मंजूर विकास 
योजनेमध्ये यु.नं .११ व १२पै , शिट नं .३१ आणि ४० , कॅम्प -४ , उल्हासनगर हा भूखंड आ.क्र .२३४ अन्वये पुन्हा बगीचा करीता आरक्षित दर्शविण्यात 
आले आहे. तथापि , मा . उच्च न्यायालय तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय विचारात घेता, विकास योजनेमध्ये सार्वजनिक 
कारणांकरिता आरक्षित करण्यात आलेले भूखंड आणि जे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ नुसार किंवा मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
व्यपगत झाले आहेत . ते पुन्हा सुधारीत विकास योजनेमध्ये आरक्षणाखाली ठेवता येणार नाही. सबब , उक्त अंतिम विकास योजनेच्या मंजूर 
फेरबदलामधील ( परिशिष्ट -१ ) एसएम -३८४ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. 

आता ज्याअर्थी, मंजूर फेरबदलामधील ( परिशिष्ट -१ ) एसएम-३८४ संदर्भित खालीलप्रमाणे दुरुस्तीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 
अधिसुचना क्र .टिपीएस -१२१४ / १४२३ / प्र.क्र .१९ / १७ / एसएम / नवि-१२, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ सोबतच्या परिशिष्ट -१ करीता दुरुस्तीपत्रक. 


- 


स्तंभ क्र . २ 
( मंजूर फेरबदल क्र . ) 


स्तंभ क्र.६ 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये 

मंजूर फेरबदल ) 


याऐवजी 


असे वाचावे 


SM - 384 Site No. 234 , Recreational Site No.234 , Recreational as Open 
Open is redesignated as Garden is partly redesignated as Garden 

and partly included in 
Residential Zone as shown on 

plan . 
सदरचे दुरुस्तीपत्रक आयुक्त , उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर व सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचे 
कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये आम जनतेच्या अवलोकनार्थ ( तीस ) ३० दिवसांकरिता उपलब्ध राहील. 

सदर आदेश विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखिल उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

अशोक का.खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


शके १ ९ ४२ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र. ४ , 


११ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 23rd July , 2020 

RECTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1217 / 2823 /C.R.65 / 20 /UD - 12.— Whereas, in accordance with sub - section ( 1 ) of Section 
31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said 
Act” ), the State Government has sanctioned a part of the Draft Revised Development Plan of 
Ulhasnagar vide Notification No.TPS - 1214 / 1423 /CR - 19 / 17 /SM /UD - 12 , dated 21st April 2017 with 
modifications as specified in SCHEDULE - 1 of the notifications (hereinafter referred to as " the 
said Final Development Plan ” ) ; 

And whereas , in the earlier Sanctioned Development Plan the land bearing U.No. 11 and 
12pt . , Sheet No.31 and 40 , Camp - 4 , Ulhasnagar was reserved for “ Garden ” Site No.39 , for which 
notice was served under section 127 of the said Act . The Hon ble High Court vide its order dated 
16 April 2012 in Writ Petition No.6485 /2010 has declared that the said reservation of “ Garden " 
Site No. 39 is lapsed as per the provision of section 127 of the said Act. Accordingly , the Government 
in Urban Development Department has issued an order bearing No.TPS - 1213/351/ CR - 156/ 13 / 
UD - 12 , dated 24th April , 2015 regarding lapsing of " Garden ” reservation Site No.39 under the 
provision of section 127 of the said Act ; 

And whereas , it is observed that in the said Final Development Plan sanctioned by the 
Government vide Notification dated 21st April 2017 that the said land bearing U. No. 11 and 
12pt . , Sheet No. 31 and 40 , Camp - 4 , Ulhasnagar is again shown as reserved for "Garden ” Site 
No.234 . However, considering the various rulings of the Hon ble High Court and Hon ble Supreme 
Court , the reservation of any public purpose on the land which was under reservation in the 
Development Plan and lapsed by virtue of section 127 of the said Act or by the order of the Hon ble 
High Court can not be again kept under reservation in the revised Development Plan . Hence it is 
necessary to rectify the Sanctioned Modifications ( Schedule I ) in respect of SM - 384 of the said 
Final Development Plan . 

Now therefore, this Rectification is issued for the said Sanctioned Modifications ( Schedule I ) 
in respect of SM - 384 as mentioned hereinbelow , 
Rectification to the Schedule - I of Notification No. TPS. 1214 / 14231C.R . 19 / 17 / SM / UD - 12 , 

Dated 21st April 2017 . 


Column No.2 
( Sanctioned Modification No. ) 


Column No.6 
(Modification sanction under section 31 ( 1 ) of MRTP Act , 1966 ) 


Instead 


Read as 


SM - 384 


Site No. 234 , Recreational Site No.234 , Recreational Open 
Open is redesignated as Garden is partly redesignated as Garden 

and partly included in 
Residential Zone as shown on 
plan . 


A copy of this Rectification is kept open for the inspection of the general public in the office 
of the Commissioner , Ulhasnagar Municipal Corporation and Joint Director , Konkan Division , 
Konkan Bhavan , Belapur , Navi Mumbai , during office hours on all working days for a period of 30 
days . 

This Rectification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 


DEPUTY COLLECTOR ( ENC /REM ) AND COMPETENT AUTHORITY BORIVALI - 2 


No. DC / ENC /REM /Bori - 2 /Sr.No. /2020.— Whereas the Deputy Collector ( Encroachment/ 
Removal ) , Borivali - 2 , Mumbai Suburban District has been appointed as Competent Authority, 
under section 3 of the Maharashtra Slum Areas ( Improvement, Clearance and Redevelopment ) 
Act , 1971 in respect of classes of all lands of Borivali Taluka , Mumbai Suburban District ; 

And whereas on the basis of information about the Slum Area available , the Competent 
Authority hereunder ( hereinafter referred to the said Area ) are source of danger to the health , 
safety of convenience of the public of the area and of its neighbourhood by reason of the area 
having inadequate basic amenities , overcrowded and being insanitary , squalid and / or otherwise ; 

And whereas the Government in Housing Department , Mantralaya vide letter No. Gavasu 
2003 / P K -210 /Zopasu - I, dated 16th June 2006 has issued direction to declare the area shown herein 
under admeasuring 880.43 Sq . Meters as Slum Areas ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred on me , under section 4 ( 1 ) of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 , I , Deputy Collector 
( Encroachment/Removal) and Competent Authority, Borivali -2 , Mumbai Suburban District declare 
the said areas to be " Slum Areas 


SCHEDULE OF AREAS 


Description of Boundaries 


S.No. 
C.T.S.No. 


Local Name of the 
Area and Village 


Area in Sq. 
Meters 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


T.P.S. - 3 , F.P. 
63 ( pt ) , 64 ( pt ) 


219.68 
660.75 


Mhatrewadi Rahiwasi 
Sangh , S.V. Road , 
Borivali ( W. ) , 
Mumbai 400 092 
Village Kanheri 


East - F.P . 63 ( pt ) 
West - F.P . 72 
South- F.P. 63( pt ) 
North - F.P . 64 ( pt ) 


Total 


880.43 


HARISHCHANDRA PATIL , 


Borivali , 
dated the 31st July 2020 . 


Dy . Collector ( Enc/Rem ) and 
Competent Authority, Borivali - 2 . 


१३ 


शके १ ९ ४२ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र. ४ , 
उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण, ता . चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी 

अधिसूचना 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक एलएक्यु / एसआर / १२० / २०२०.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याच्या आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११/२०१४ प्र.क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १ ९ 
जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे सूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे फुरुस ( कदमवाडी) ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी येथील लघू पाटबंधारे योजनेच्या 
सी . मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता या प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांचा उद्देश आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरीता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरीता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधीत पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगर पालिका यांच्याशी विचारविनियम करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी आता, उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट - कलम ( ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ग ) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सबब याद्वारे उपविभागीय अधिकारी चिपळूण असे अधिसूचित करीत आहे की, 
बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु . पो . कोंडये, ता . लांजा , जि . रत्नागिरी यांच्याकडून , भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० पासून सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल. 

अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव : -जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सिंचन भवन, कुवारबाव, रत्नागिरी. 

प्रयोजन : -मौजे फुरुस ( कदमवाडी) ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ 
सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा विमोचक व पोहोच रस्ता यासाठी भूसंपादन. 

गावाचे नाव : -मौजे फुरुस ( कदमवाडी) ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी. 
एकूण क्षेत्र ( हे. आर . ) : - १८.४६.१० हे . आर . 


. 


अ.क्र . 


गट नं 


संपादीत क्षेत्र ( हे.आर. ) 


उत्तर 


१ 


०.२८.०० 


६७१ पै 
६७० पै 


पश्चिम 
६७१ पै 
६६ ९पै 
६६ ९पै 


पूर्व 
६७१ पै 
६७० पै 

६६ ९पै 
६८८/२ पै 


दक्षिण 
६७०पै 
६६ ९पै 
६८८/२ पै 


६७१ पै 
६७१ पै 


२ 


०.१४.६० 


३ 


०.६ ९ .७० 


४ 


६८८/२ पै 


०.७३.६० 


६८ ९ 


६८ ९ 


६७० पै 
६६ ९ पै 
६६७ पै 


५ 


६६७ पै 


०.५७.७० 


६६७ 


६६६ 


६८ ९ , ६ ९ ० 


६ 


६ ९ ० पै 


०.३६.४० 


६८ ९ पै 


६६६ , ६६५ 


६६७ पै 


७ 


६८ ९ पै 


१.५ ९ .३० 


६८८ 


६ ९ ० 


६ ९ ५ 


६६७ , ६६ ९ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , 


शके १ ९ ४२ 


अ . क्र . 


गट नं 


संपादीत क्षेत्र ( हे.आर.) 


पूर्व 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


८ 


६ ९ १ 


०.१५.४० 


६ ९ २ 


६५ ९ 


६ ९ ३ 


६ ९ ५ / १ पै 


६ ९ २ 


०.१२.१० 


६ ९ ५ / १ पै 


६ ९ १ , ६ ९ ४ 


६ ९ ५ / २ 


६ ९ १ 


१० 


६ ९ ३ 


०.०४.५० 


६ ९ २ 


६५ ९ 


६ ९ ४ 


६ ९ १ 


११ 


६ ९ ४ 


०.१२.४० 


६ ९ २ 


६५ ९ 


६ ९ ५ / २ 


६ ९ ३ 


१२ 


३.४१.०० 


६ ९ २ 


६ ९ ५ / २ 


६ ९ ० , ६८ ९ पै 


६ ९ ५ / १ पै 
६ ९ ५ / २ पै 


६ ९ ५ / १ पै 
६ ९ ५ / २ पै 


१३ 


२.३२.१० 


६३६ / १,६३६ / २ 


६ ९ ४,६ ९ २,६ ९ ५ / १ 


०.१५.१० 


६५ पै 


५०६ पै 


६५ पै 
४८५ पै 


६ ९ ५ / २ 
४८६ पै, ६५ पै 

४८४ पै 
४८५ पै 


१५ 


०.०१.३० 


६५ पै 
४८५ पै 
४८६ पै 
५०६ पै 


४८६ पै , ६५ पै 


१६ 


४८६ पै 


०.०१.३० 


६५ पै 


६५ पै 


५०६ पै 


०.०५.२० 


५०६ पै 


५२६ पै 


१८ 


५२५ पै 


०.००.७० 


५०६ पै 


५२४ 


५२५ पै 
५२६ पै 


१ ९ 


५२६ पै 


०.०७.२० 


५२४ 


५२६ पै 
४८४ पै 


५०६ पै 
४८४ पै 


२० 


०.०१.७० 


६५ 


२१ 


७४ पै 


०.१५.१० 


७४ पै 


७८ 


६६ पै 


२२ 


४८० पै 


०.०५.१० 


४८० पै 


४८० पै 


४८४ पै 


२३ 


४८४ पै 


०.०५.०० 


४८० पै 


६५ 


४८४ पै 
७८/१ पै 


२४ 


०.१३.९ ० 


७४ 


०.०२.०० 


३७६ पै 


७८/१ पै 
२१४ पै 
२१५ पै 
२१६ पै 


३७६ पै 
३७६ पै 
२१६ पै 


२१४ पै 


२६ 


०.०३.४० 


३७६ पै 


२१५ , ३७६ 


२७ 


०.००.२० 


३७६ पै 


२१६ पै, ३७६ पै 


२१५ , ३७६ पै 


२८ 


३७५ पै 


०.०२.६० 


७४ पै 
४८० पै 
४८४ पै 
७८/१ पै 
२१४ पै 
२१५ पै 
२१५ पै 
३७६ पै 
३७५ पै 
३७६ पै 
५१६ पै 
५२१ पै 
५२२/१ पै 
५२३ पै 
५२४ पै 


३७६ पै 


२ ९ 


३७६ पै 


०.४१.२० 


३७७ पै 


३७५ पै 

३७६ पै 
३७७ , ३७६ पै 


३० 


३७७ पै 


०.०२.१० 


रस्ता 


३१ 


०.०८.१० 


३७५ पै 
३७६ पै 
३७७ पै 
५२ ९ पै 
५२२/१ पै 
५२३ पै 
५२४ पै 


५३० 


३२ 


०.०१.४० 


३३ 


०.०२.३० 


५२ ९ पै 
५२१ पै 
५२२/१ पै 
५२३ पै 
५२४ पै 
५२ ९ पै 


५२ ९ पै 
५२१ पै 
५२२/१ पै 


३४ 


५१६ पै 
५२१ पै 
५२२ पै 
५२३ पै 
५२४ पै 
५२ ९ पै 
५३० पै 
५३४ पै 


०.०३.९ ० 


३५ 


०.०५.३० 


५२५ 


५२३ 


३६ 


०.१२.५० 


५२ ९ पै 


५२१ पै 


५२ ९ पै 
५३० पै 


३७ 


०.१२.३० 


५३० , ५३५ 


५२ ९ 


३८ 


०.०४.२० 


५३४ पै 


५३४ पै 


६३४ पै 


३ ९ 


६३४ पै 


०.१ ९ .५० 


६३४ पै 


६३४ पै 


६४२ 


५३४ पै 

५३४ पै 
६३५ पै , ६१६/१ पै 

६३६/१ पै 


४० 


६३५ पै 


०.०५.५० 


६४१ , ६३७ 


६३६/१ पै 
ओढा 


६३५ पै , ६४१ पै 

६३५ पै 


४१ 


६३६/१ पै 


०.४१.०० 


४२ 


६४१ पै 


०.३१.५० 


६३७ 


६४१ पै 


६४१ पै 
६४२ पै 


६३ ९ पै 
६४१ पै 


४३ 


६४२ पै 


०.०६.७० 


६४२ पै 


४४ 


६३६/२ 


०.१२.०० 


ओढा 


६३६/१ 


६३६/१ 


६३७ , ६३८ 
६३ ९ पै , ६३८ पै 


४५ 


६३७ 


०.३४.९ ० 


६३८,६३६ / २ 


६४०,६४१ 


६३५ , ६३६/१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २०-२६ , २०२० / श्रावण २ ९ - भाद्र . ४ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


अ . क्र . 


गट नं 


संपादीत क्षेत्र ( हे.आर.) 


पूर्व 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


४६ 


६३८ पै 


१.२०.३० 


६५ ९ पै 


६३ ९ पै 


६३७ , ६३ ९ पै 


६५ ९ पै 


४७ 


६३ ९ पै 


०.२५.०० 


६३८ पै 


६५६ पै 


६४० , ६४१ 


६३८ , ६३ ९ 


४८ 


६४० 


०.११.१० 


६३७ 


६४१ 


६३७ 


६३ ९ पै 
६३ ९ पै 


४ ९ 


०.०५.०० 


६३ ९ पै 


६५६ पै 


६४१ 


५० 


६५६ पै 
६५ ९ पै 
६६३ पै 


१.३१.१० 


ओढा 


६३८ पै 


६५ ९ पै 


६३८ पै 
६६४ पै 


५१ 


०.२५.३० 


૬૬ ૭ 


६६४ पै 


६६३ पै 


५२ 


६६४ पै 


१.१६.०० 


६६६ 


६६४ पै 


६५ ९ 


६६५ 


०.०६.३० 


ओढा 


६६४ पै 


ओढा 


६६६ 


५४ 


६६६ 


०.२५.०० 


ओढा 


६६४ पै 


६६५ 


६६३ पै , ६६७ 


प्रविण पवार , 


ठिकाण : चिपळूण, 
दिनांक : १८ ऑगस्ट २०२० . 


उपविभागीय अधिकारी, 

चिपळूण . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


